जिल्हाधिकार्‍यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार त्यांनी नियुक्त केलेल्या गोदाम 
कर्मचाऱ्यांची अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-२४१९/प्र.क्र.१०९/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०१९. 


संदर्भ : 
१) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०६/०३/२०१९, 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.११/०९/२०१९. 


-: शासन निर्णय:- 


जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, बीड, 
उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली यांना शासन निर्णय 
क्रमांक ईएसटी-१०७१/१४७०६/एम, दि.२९/०६/७१, दि.०७/०८/७१, दि.२५/०८/७१ व दि.१४/१२/७१ अन्वये 
गोदाम कर्मचारी नेमण्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी नियुक्‍त 
केलेल्या गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या ८४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. सदर ८४२ गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या पदांची आव्यकता विचारात घेऊन ही पदे पुढे चाळू ठेवणे गरजेचे 
असल्याने, सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेली एकूण ८४२ अस्थायी पदे, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक 
कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून, दि.०१/१०/२०१९ ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर 
होईपर्यंत किंवा दि.२९/०२/२०२० पर्यंत (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. कोणतेही नवीन पद यापुढे शासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय निर्माण करण्यात येऊ नये. 
तसेच, जिल्हाधिकारी यांनी मुदतवाढीच्या पदांची खात्री करुनच पुढील कार्यवाही करावी. 


३. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च "मागणी क्र. एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, १०१- 
प्रापण आणि पुरवठा, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) (०२) मुफसल, दत्तमत योजनेतर (२४०८ ०१०८) 
०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.११/०९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१९/प्र.क्र.१०९/ना.पु.१५, 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8॥8॥/७5॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१५५८५२४१०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Manojkumar M: Sury 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, गता 
Manojkumar Manikrad cine action यका न्याया setae 


umer Protection Department, postal ashtra, 
2.5.4.20=7f01 fe9e39ec840cfd8aff420acfb85645316150fbe47d78667d211a 
bécad, 
Suryawanshi rr ete trata 
Date: 2019.10.18 16:00:09 +05'30' 
(मनोजकुमार सुर्यवंशी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, बीड, 
उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली 

२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, 
जळगांव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व 
गडचिरोली. 

३) सर्व विभागीय आयुक्त, 

४) सर्व उपआयुक्त (पुरवठ). 

५) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

६) महाळेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८) वित्त विभाग (व्यय-४ व अर्थसंकल्प-१९), 

९) निवड नस्ती (ना.पु. १५). 


पृष्ठ 3 ऐैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१९/प्र.क्र.१०९/ना.पु.१५, 


शासन निर्णय क्र. आस्थाप्र-२४१९/प्र.क्र.१०९/नापु-१५ दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१९ 


विवरणपत्र "अ 
अ. | जिल्हयाचे | गोदाम गोदाम गोदाम | गोदामपा | गोदाम «| गोदाम | हमाल कम | एकूण 
क्र. नाव व्यवस्थापक | व्यवस्थापक | व्यवस्थापक ल लिपीक | पहारेकरी | स्वीपर पदे 
श्रेणी-१ श्रेणी-२ । (रु.५२००- | (रु.५२०० | (रु.५२०० | (रु.४४४०- | (रु.४४४०- 
(रु.९३००- | (रु.५२००- | २०२०० | -२०२००) | -20200) | ७४४० ७४४०) 
३४८००) २०२००) | ग्रे.पे.२४०० | ग्रे.पे.१९० | ग्रे.पे.१९० | ग्रे.पे.१३० | ग्रे.पे.१३०० 
ग्रे.पे.४३०० | ग्रे.पे.२८०० ० ० ० 


10.5: a a वील कह कीक काका 
sh he ee 


पृष्ठ 3 THT 3 


